शालेय पोषण आहार योजनेसाठी 
निधी वितरण (सन २०१९-२०) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०६ जानेवारी, २०२० 


वाचा:- 


१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. ०१/०४/२०१९. 


२) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No.3-8/2098-Desk (MDM) दि.२९/०४/२०१९. 


३) केंद्र शासनाचे आदेडा क्र. 5.९०.३-४/२०१९-[)65< (MDM) दि.१७/०९/२०१९, (१) (२) 


४) केंद्र शासनाचे आदेडा क्र. F.No.8-9/2092-Desk (MDM) दि.०५/१२/२०१९. 


५) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No.3-8/2098-Desk (MDM) दि.१६/१२/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


शाळेय पोषण आहार योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दि.१६/१२/२०१९ च्या आदेशान्वये 


रु.३६८२०.२१ लक्ष निधी राज्य शासनास वितरीत केलेला आहे. सदर निधीपैकी केंद्र शासनाने सर्वसाधारण 


(General Head) लेखाशिर्षाखाली रु.२७५४८.८८ लक्ष, अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या (5057) लेखाशिर्षाखाली 


रु.४८६३.९५ लक्ष आणि आदिवासी जमाती उपयोजनेच्या (TSP) लेखाशिर्षाखाली रु.४४०७.३८ लक्ष इतका निधी 


वितरीत केला आहे. केंद्र शासनाने वितरीत केलेल्या सर्वसाधारण लेखाशिर्षाखाळील (General Head) he 


हिऱ्याचा रु.२७५४८.८८ लक्ष निधी व या योजनेसाठी केंद्र : राज्य :: ६० : ४० हिऱ्याचे प्रमाण विचारात घेता, राज्य 


हिस्सा म्हणून रु.१८९८०.२५ लक्ष वितरीत होणे आवश्‍यक आहे. म्हणजेच केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून रु.४६५२९.१३ 


लक्ष निधी वितरीत करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


शालेय पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा मिळून खालीलप्रमाणे रु.४६५२९.१३ लक्ष 


(रुपये चारशे पासष्ट कोटी एकोणतीस लक्ष तेरा हजार) निधी वितरीत करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


लेखाशिर्ष 


अर्थसंकल्पित तरतूद 
२०१९-२० 


वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 


मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१५) मुंबई 
महानगरपालिका क्षेत्राव्यतिरिक्‍त इतर क्षेत्रात 
शालेय पोषण आहार कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (केंद्र हिस्सा) (२२०२ ३८०६), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


रु. १११६१९.२३९ लक्ष 


रु.२२७८१.८८ लक्ष 


मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१६) मुंबई 
महानगरपालिका क्षेत्राव्यतिरिक्‍त इतर क्षेत्रात 
शालेय पोषण आहार कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (राज्य हिस्सा) (२२०२ ३८१५), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” 


रु. ६००००.०० लक्ष 


रु.१७५८०.२५ लक्ष 


मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (03) (०३), मुंबई 
महानगरपालिकेसाठी शालेय पोषण आहार 
कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र हिस्सा) 
(२२०२ ३८२४), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


रु.६९१७.६९ लक्ष 


रु.४७६७.००लक्ष 


मागणी क्रमांक इ-२,२२०२, सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०३) (०४), मुंबई 
महानगरपालिकेसाठी शालेय पोषण आहार 
कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा) 
(२२०२ ३८३३), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


रु.३०६१.७८ लक्ष 


रु. १३५०.००लक्ष 


मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०२) (०५), इतर 
महानगरपालिका, नगरपालिका व स्थानिक 
संस्थेच्या क्षेत्रातील शाळांसाठी शाळेय पोषण 
आहार कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य 
हिस्सा) (२२०२ ३८४२), ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) 


रु.५० लक्ष 


रु. ५० लक्ष 


एकूण 


रु.१८१६४८.८६ लक्ष 


रु. ४६५२९.१३ लक्ष 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


२. सदरचा निधी वितरणासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून तसेच 


उपसंचालक (वित्त व लेखा), शालेय पोषण आहार कक्ष, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना आहरण 


व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ०१/०४/२०१९ च्या परिपत्रकास अनुसरुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद ५ ते १७ मधील अटींची तसेच, परिपत्रकाच्या 


परिशिष्टातील अनुक्रमांक १३ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. १२ 


नुसार केंद्र शासनाचा निघी प्रत्यक्षात प्राप्त झाला असल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने 


अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४४/अर्थोपाय, दिनांक १९/१२/२०१९ अन्वये दिलेले आहेत. सदर निधीचा 


विनियोग वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०१/०४/२०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१०६१८०००१००२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rajendra ieee 
Shankarrao Pawar ssn. nsession 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
४) सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
६) सर्वमा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
७ मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


८) मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र £ , मुंबई/नागपूर 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सर्व) 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


260 “0. ७. 20: 
AN AD  -_-0 O 


Oo oO Oo oO 
SG MM FS XK 
Sr  *".“ "> "> iT /_—s——iUT/_—Jsa '।.“ oa— eer i "> 


ae) 
(> 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


